Central Sector Schemes बाबत निधी वितरण 
व विनियोग व्यवस्थापनाकरिता Cyber Crime 
Prevention against Women & Children 
(CCPWC) करिता Central Nodal Agencies 
(CNA), Implementing Agency यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण ०६२२/प्र.क्र.१८८/विझा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा:- १) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे दिनांक ०२.०५.२०२२ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दिनांक ०९.०३.२०२२. 
3) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे दिनांक २५.०५.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये 
केंद्र क्षेत्र योजनांच्या (Central Sector Schemes) निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच 
निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक 08.03.2022 
रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक 
२५.०५.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबतच्या सुधारित 
सुचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. 
२. सुधारित कार्यपध्दतीनुसार विज्ा-६, गृह विभाग या कार्यासनांतर्गत येणा-या Cyber Crime 
Prevention against Women & Children (CCPWC) या Central Sector Schemes च्या 
अंमलबजावणीसाठी Central Nodal Agencies (CNA), Implementing Agency यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

सुधारित कार्यपध्दतीनुसार विशा-६, गृह विभाग या कार्यासनांतर्गत येणा-या Cyber Crime 
Prevention against Women & Children (CCPWC) या Central Sector Schemes च्या 
अंमलबजावणीसाठी Central Nodal Agencies (CNA), Implementing Agency ची नेमणूक करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०६२२/प्र.क्र.१८८/विशा-६ 


Sr. Name of |Name _ of | Centra | State Central Implementing 
No. | the Govt. | the Scheme | 1 Share | Share Nodal Agency | Agency 
of India | in the state | and and (CNA) 
Scheme CRC CRC 
Code Code 
1 2 3 | 4 | 5 1 ae 7 
1 Schemes Cyber 100% Deputy Superintendent of 
for Safety = Secretary/Joint | Police, office of 
of Women- | 205541 Secretary, Special — Inspector 
POLICE Prevention | 21 Special-6, General of Police, 
(3193) against Home Maharashtra Cyber, 
Wanen © Department, Mumbai. 
Mantralaya, 
Children Mumbai. 
(CCPWC) 


2. 


सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०२१६४३१६७२२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAHUL VIJAY : 
KULKARNI DEPARTMENT 007100: 


(राहुल वि. कुलकर्णी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


९ 


. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर पोलीस महासंचालक (निव स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, म व बा अ प्र वि., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (विशा-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


